एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ 
(सीपीटीपी-१) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या जिल्हा 
उपनिबंधक,गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - टिआरएन-०२१८/प्र.क्र.११/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०५१४/ प्र.क्र.१०/ १८-ब, दि.२७/०६/२०१४ 
३.सा.प्र.ववि.,कार्यालयीन आदेशा क्र. टिआरएन-०७१४ /प्र.क्र.१००/१५ /१८-(ब), दि.३१/०७/२०१५ 
५.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
शासन आदेशा 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१३ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक २७/०६/२०१४ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन जिल्हा उपनिबंधक (गट- अ) या पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या 
उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-१ (सीपीटीपी-१(२०१४)) दिनांक ०९/०६/२०१४ ते 
दिनांक ३०/०६/२०१६ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील 
अधिकाऱ्यांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (3) (बो 
नुसार परिविक्षा कालावधीत नेैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास उमेदवारांचा 
परिविक्षा काळावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खाळील अधिकाऱ्यांचा स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या 
दिनांकास परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


(प्रशिक्षण कालावधी दिनांक ०९/०६/२०१४ ते दिनांक ३०/०६/२०१६) 


a नाव शिफारस | परिविक्षाधी मेदवाराने | विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र. प्रवर्ग | म्हणून सेवेत | उपभोगले | उत्तीर्ण/परीक्षेचा । कालावधी 
नियुक्तीचा ल्यारजा कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक (दिवस) दिनांक 
| 9 | २ 3 8 पु & 9 
पि श्री. शिदे अमर OPEN 08/08/2098 | ३९ विनावेतन | विभागीय परीक्षा | ०८/०८/२०१६ 
निवृत्ती (4.9) २३/०६/२०१६ = | (AA) 
रोजी उत्तीर्ण 
२ | श्रीमती दळनर OPEN- । ०९/०६/२०१४ | ५ अजित विभागीय परीक्षा | ०५/०७/२०१६ 
प्रिया शिवाजीराव | FEMALE | (म.पू) २३/०६/२०१६ | (मनं) 
रोजी उत्तीर्ण 


शासन आदेश क्रमांकः टिआरएन-०२१८/प्र.क्र.११/सीपीटीपी-अ 


३ | श्री. भागवत SBC ०९/०६/२०१४ | निरंक विभागीय परीक्षा | ३०/०६/२०१६ 
ALIA अरुण (म.पू.) २३/०६/२०१६ | AA) 
रोजी उत्तीर्ण 
४ | श्रीमती पिंगळे OBC- ०९/०६/२०१४ | ४ अजित विभागीय परीक्षा । ३१/१२/२०१६ 
निलम ज्ञानेश्वर | FEMALE | (म.पू) १८० प्रसुती | २६/०६/२०१२ | FA) 
रोजी उत्तीर्ण 
५ | श्री. चव्हाण महेंद्र | DT-A ०९/०६/२०१४ | निरंक विभागीय परीक्षा | ३०/०६/२०१६ 
बाबुराव (म.पू. २३/०६/२०१६ | (म.नं) 
रोजी उत्तीर्ण 


६. शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ मधील परिच्छेद १ (८) मध्ये पुढील तरतूद आहे :- “परिविक्षा 
अधिकारी यांस पहिली वेतनवाढ, त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची 
वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी”. त्यानुसार 
उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पहिली वेतनवाढ दिनांक ३१/०७/२०१५ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात आलेली आहे. आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने 
त्यानंतरची वेतनवाढ देण्याचे प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन जिल्हा उपनिबंधक गट-अ 
या पदावरील परिविक्षा कालावधी पूर्ण करण्यासाठी विहित केलेल्या निकषांची / अटींची पूर्तता केली 
असल्यामुळे सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२१३१५०८२८९९०७ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gupte Sanju Kamlakar 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2834863d93dd5ba34736e8845b6287c3dd58ee1 76cf2b893dF4e1 
69e70699c59, 

serialNumber=4c1 0e808fe85223e03be4cad0148cef9a71914878680¢586fc 
438e7239dafca4, cn=Gupte Sanju Kamlakar 

Date: 2021.12.13 15:46:38 +05'30" 


(संजू गुप्ते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Gupte Sanju 
Kamlakar 


प्रती 
संबंधित अधिकारी (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 
सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था- जिल्हा उपनिबंधक, गट-अ), सहकार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०१ 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
५. निवडनस्ती 


Cc WwW AD -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


